यवतमाळ वनवृत्तातील ६ राजपत्रित व ५ 
अराजपत्रित अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२२ 
ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६३/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 29 ATA, २०२२ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.३३ (29-22) /२६३, दि.१०.०२.२०२२. 
२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६३/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२ 
शासन निर्णय :- 
यवतमाळ वनवृत्तातील ६ राजपत्रित व ६ अराजपत्रित अशा एकूण १२ (बारा) अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर योजनेंतर्गत योजनेमध्ये दप्तरी २ पदांपैकी १ पद निरसित करण्यात आले 
आहे. 

२. यवतमाळ वनवृत्तातील ११ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 

३. उक्त परिस्थितीत यवतमाळ वनवृत्तातील ११ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 
दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. वित्त विभागाने सदर शासन 
निर्णयामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार विहित कालावधीत कार्यवाही करावी. सदर मुदतवाढ महसूल व 
वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा 


समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६३/फ-४ 


8. 


सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 


त्याखालील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


टु. 
दि.२२ 


६. 


यवतमाळ वनवृत्त कार्यालयातील ११ पदे 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपगौण शीर्ष (०१) (०२) प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२) ०१ 
वेतन 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


02.2022 मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११८४१००९३१९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 

AS H O K KAS H | N AT H DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=84261 3025 14df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a84 


7 विवरणपत्र U As अ" LA K KA S Oece50f14894cd6b0da24, cn=ASHOK KASHINATH LAKKAS 
° वर पत्र अ Date: 2022.03.21 18:42:41 +05'30' 


(अ.का.लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी,महसूल व वन विभाग 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक(प्रा., यवतमाळ वनवृत्त, यवतमाळ. 

विभागीय वन अधिकारी, ster वन विभाग, अकोला/यवतमाळ वन विभाग, 
यवतमाळ/पुसद वन विभाग, पुसद/पांढरकवडा वन विभाग/बुलढाणा वन विभाग, बुलढाणा. 
ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६३/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६३/फ-४, 
दि.२१.०३.२०२२ 
विवरणपत्र "अ' 
यवतमाळ वनवृत्तातील २०२२-२३ मध्ये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यत पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 
अ. | कार्यालयाचे 
क्र. | नाव व पदांचे | पदांची 


स्तंभ क्र. ३ मधील पद/पदे २०२१- 
२०२२ यावर्षी ज्या शासकीय 
नाव आणि संख्या । निर्माण केली त्या आदेशाचा | आदेशान्वये पुढे चाळू ठेवली होती 
वेतनश्रेणी क्रमांक आणि दिनांक त्याचा क्रमांक आणि दिनांक 


ध्य 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) कार्यालय, यवतमाळ 


स्तंभ क्रमांक 3 मधील पद/ पदे 
ज्या शासकीय आदेशान्वये 


मुख्य शा.नि.क्र.एफडीएम-१८८०/ | शा.नि.क्र.एफएसटी-०२/ २०/ 
वनसंरक्षक फ-४ दि.२९.८.१९८३ प्र.क्र.६३/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
२ | विभागीय वन शा.नि.क्र.एफडीएम- SAA. एफएसटी-०२/ २०/ 
अधिकारी १८८०/फ-४ दि.२९.८.१९८३  ।प्र.क्र.६३/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
3 शा.नि.क्र.एमएफएस- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/ २०/ 
१००९/७३१/प्र.क्र.१३३/फ-८  ।प्र.क्र.६३/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
दि.२६.९.२०११ 
४ | सहाय्यक शा.नि.क्र.एमएफएस-१००९/ । शा.नि.क्र.एफएसटी- 
वनसंरक्षक ७२३१/ प्र.क्र.१३३/फ-८ ०२/२०/प्र.क्र.६३/फ-४, 
दि.२६.९.२०११ दि.२९.०९.२०२१ 
५ । मुख्य शा.नि.क्र.एमएफएस-१००९/ | शा.नि.क्र.एफएसटी-०२/ २०/ 
लेखापाल ७२३१/ प्र.क्र.१३३/फ-८ प्र.क्र.६३/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
दि.२६.९.२०११ 
६ | वरिष्ठ शा.नि.क्र.एमएफएस-१००९/ । शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/ २०/ 
सांख्यिकी ७३१/ प्र.क्र.१३३/फ-८ प्र.क्र.६३/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
सहाय्यक दि.२६.९.२०११ 
७ | सहायक शा.नि.क्र.एमएफएस-१००९/ । शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/ २०/ 
वनसांख्यिकी ७३१/ प्र.क्र.१३३/फ-८ प्र.क्र.६३/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
दि.२६.९.२०११ 


पृष्ठ ४पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६३/फ-४ 


STFA. एफएसटी-०२/ २०/ 
प्र.क्र.६३/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


शा.नि.क्र.एमएफएस-१००९/ 
(939/ प्र.क्र.१३३/फ-८ 
दि.२६.९.२०११ 


पांढरकवडा वन विभाग 
उपवनसंरक्षक शा.नि.क्र.एमएफएस-१००९/ । शा.नि.क्र.एफएसटी-०२/ २०/ 
(939/ प्र.क्र.१३३/फ-८ , प्र.क्र.६३/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


दि.२६.९.२०११ 


KREREKREREEREREEK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


